सन 2029-22 या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी 
क्र.एक्स-४ मुख्य लेखाशीर्ष “ ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी इ.ना कर्जे” या लेखाशीर्षातंर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.८५/का.७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २१ डिसेंबर, २०२१ 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१. 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागातील क्षेत्रिय आस्थापनेवरील अधिकारी , कर्मचारी व खुद्द 
मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्निम, मोटार वाहन खरेदी अग्निम व स्वीय 
संगणक खरेदी अग्निम याकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित केलेल्या 
तरतुदीपैकी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मधील लेखाशिर्ष/उद्दिष्टांकरेता रकाना क्र. ५ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.४,८९,५०,०००/- (रुपये चार कोटी एकोण्णवद लाख पन्नास हजार 
फक्‍त) इतका निधी या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रुपये लाखात) 


अ. लेखाशिर्ष विद्यमान तरतूद । यापूर्वी वितरीत प्रस्तावित वितरण 
क्र. सन २०२१-२२ निधी 


(१) (२) (३) (3) (4) 


१ | ७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना 
कर्जे (900,00 ४७.५० ४७७.५० 
००, 

२०१ घरबांधणी अग्रनीमे 

(००) 

(००)(०१) घरबांधणी अग्निमे, इ. (अनिवार्य) 
७६१० १४७७ 

५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


2 | २०२- मोटार वाहन खरेदी अग्निमे 
(00) 30,00 a १०.०० 
(००(०१) मोटार वाहन खरेदी अग्रिमे 
(अनिवार्य) 

७६१० १४८६ ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.८५/का.७-अ 


अ. लेखाशिर्ष विद्यमान तरतूद | यापूर्वी वितरीत प्रस्तावित वितरण 
क्र सन २०२१-२२ निधी 
3 | २०४- संगणक खरेदी अग्रिमे 
(००) २२.०० २.०० 
(००(०१) स्वीय संगणक खरेदी 
अग्निमे(अनिवार्य) 
७६१० १९३१ 
५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 
एकूण ७५२.०० ४७.५० ४८९.५० 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
पुणे हे असतील. याबाबत आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्रमांक- १ व २ येथील शासन निर्णायांमध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींचे, 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच, यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन 
करुन पुढील कार्यवाही करावी. 


०८ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२११७१२५२११३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAO 
SARDAR 
Date: 2021.12.21 17:14:30 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
३) महाळेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई, नागपूर, 
४) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद(आयुक्‍तालय, पुणेमार्फत), 
५) सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास(आयुक्‍तालय, पुणेमार्फत), 
) 
) 
) 


६) सर्व जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी(आयुक्‍्तालय, पुणेमार्फत), 
७ अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई शाहर/मुंबई उपनगर, 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(आयुक्‍तालय, महिला व बाल विकास,पुणेमार्फत), 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.८५/का.७-अ 


९) सर्व तालुका कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणेमार्फत), 

qo) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणेमार्फत), 

११) कार्यासन (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


१२) कक्ष अधिकारी (का.४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) निवडनस्ती का.७-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


